महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मुख्य इमारत, कक्ष क्रमांक २०४, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
ई-मेल :- prabhakar.sankhe@nic.in 
क्र. वैखप्र-२०००/प्र.क्र.४१/२०२०/व्यशि-४ दि. १५ नोव्हेंबर, २०२१ 


विषय:- वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत. 
श्री.अनिल नारायण बेले, शिल्प निदेशक, औ.प्र.संस्था, जि.अमरावती 
यांच्या पत्नीच्या आजाराचे वैद्यकिय प्रतिपूर्ती देयक 
संदर्भ:- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमेजी-१०९९/प्र.क्र.४०/ 
आरोग्य-०३, दिनांक २९.०७.१९९९. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/ 
आरोग्य-३, दिनांक १९.०३.२००५. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-०११/प्र.क्र.3३३/ ११/ 
राकावि-२, दिनांक १६.११.२०११. 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/ 
२०१६/राकावि-२, दिनांक १६ मार्च २०१६. 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक २०१३/ प्र.क्र.३५३/ १३/ 
राकावि-२, दि. ०४.०४.२०१४ 
६) प्र.सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती यांचे कार्यालयीन आदेशा 
क्र.लेखा-ब-७/ए.एन.बेले/ अग्रीम/ २०१८/ ४१७,दि.२२/०१/२०१८ 
७) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुं. यांचे 
दि. ३१.१.२०२० व दि.५.११.२०२० रोजीचे पत्र 
८) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये-राज्यस्तर, मुंबई 
दि. २१.०९.२०२१ रोजीचा अहवाल (प्राप्त दि.९.११.२०२१) 
श्री. अनिल नारायण बेले, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जि.अमरावती 
यांच्या पत्नीच्या आजारपणासाठी अवंती इन्स्टिटयुट ऑफ कार्डिओलॉजी, धंतोली, नागपूर या 
खाजगी रुग्ण्यालयात Mitral Valve Replacement या आजारासाठी दि.० ३.०३.२०१८ ते 
१९.०३.२०१८ या आंतररुग्ण कालावधीत उपचार करण्यात आले आहे. या उपचारार्थ एकूण 
रु.४,२१,६७०/- इतका खर्च आला आहे. श्री. बेले यांनी वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची मागणी 
केली आहे. जिल्हा शल्य चिकीत्सक सामान्य रुग्णालय, अमरावती यांनी दि.२५.३.२०१९ 
सोबतच्या परिशिष्ठ-अ गंभीर आजार भाग २ मधील अनु.क्र.१ मध्ये समाविष्ठ असल्याचे 
प्रमाणित केले आहे. तसेच सदर खर्च वाजवी आहे किंवा कसे याबाबत दि.०२.०२.२०२१ अन्वये 


शासन आदेठा क्रमांकः वैखप्र-२०००/प्र.क्रं.४ १/२०२०/व्यशि-४ 
अभिप्रायार्थ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि.०४.०४.२०१४ अन्वये गठित 
करण्यात आलेल्या समिती समोर विभागाव्दारे प्रस्तावित करण्यात आले होते. वाजवी 
समितीच्या दिनांक २७.०५.२०२१ रोजीच्या बैठकी समोर प्रस्तूत प्रकरण विचारार्थ ठेवण्यात 
आले असता समितीने सदर प्रकरणाबाबत वैद्यकीय प्रतिपुर्ततेच्या कागदपत्रांची तपासणी 
करुन खालीलप्रमाणे ना- देय बाबींची वजाती करुन संदर्भ क्र.१ अन्वये खालीलप्रमाणे 
परिगणना करण्याचा निर्णय दिलेला आहे. 

(१ श्री. अनिल नारायण बेले, शिल्प निदेशक यांच्या पत्नीच्या आजार शासन निर्णय 

क्र. एमएजी २००५/ ९/ प्र.क्र.२/आरोग्य-३,दि.१९.०३.२००५ मधील गंभीर आजार भाग २ 

अ.क्र.१ मध्ये समाविष्ट आहे. 

Q) अवंती इन्स्टिटयुट ऑफ का्डिओलॉजी नागपूर ,धंतोली ,हे रूग्णालय हृदय 

उपमार्ग Sasa व इतर शस्त्रक्रिया इ. साठी खाजगी रुग्णालय आहे. 

(३) & रूग्णाचा आजार, करण्यात आलेले उपचार व उपचाराचा कालावधी इ. पाहता 

झालेला खर्च वाजवी असल्याबाबत खाली दिलेल्या परिगणनेनुसार मान्य केलेला आहे. 

(४ रुग्णालयातील वास्तव्य खर्चाची परीगणना सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन 

निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९ मार्च २००५, नुसार करण्यात 

यावी. तसेच विभागाच्या शा.नि. दि.२९.७.१९९९ , दि.१९.३.२००५ व दि.१६.११.२०११ 

मधील तरतुदीनुसार परिगणना बाबत खातरजमा करावी. 

(५ उर्वरित रकमेपैकी देयकामध्ये समाविष्ट असलेल्या औषधी व कन्झ्युमेबल्स बाबींमध्ये 

समाविष्ट असलेल्या Admission Fee व Nursing charges वजाती करण्यात याव्यात. 

(६ डॉ.व्हीजीट चार्जेस रु.५००/- प्रति व्हीजीटप्रमाणे अनुज्ञेय राहील. 

त्यानुसार समितीने शिफारस केलेल्या आणि संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
यांनी प्रस्तावित केळेल्या आणि परिगणना केल्यानुसार वैद्य.प्रतिपुर्तीचा प्रस्तावाचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. तपशिल संचालक उपसंचाळक,आरोग्य सेवा | परिगणना अंति 
व्यवसाय यांच्या दि.२१.०९.२०२१ प्रतिपूर्ती 
शिक्षण व अन्वये शिफारस peel | मंजूरीची देय 
प्रशिक्षण यांनी । वैद्य.प्रतिपूर्तीची रक्‍कम रक्‍कम (रुपये) 
वै.प्रतिपूर्ती 
अनुज्ञेय 
असलेली 
प्रस्तावित 
केलेली रक्‍कम 
(रुपये) 


, रुग्णालयातील वास्तव्य खर्च ३,२३०/- | रुग्णालयातील वास्तव्य| २,०००/- 
प्रतिदिन रु.१७००/- प्रमाणे २ दिवस खर्च प्रतिदिन रु.१०००/- 
(जनरल वाड) प्रमाणे २ दिवस 


-O 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः वैखप्र-२०००/प्र.क्रं.४१/२०२०/व्यशि-४ 


NE a a TS 


2.) रुग्णालयातील वास्तव्य खर्च | ४५,०००/- | रुग्णालयातील वास्तव्य | १८,०००/- 
प्रतिदिन रु.५०००/- प्रमाणे ९ दिवस खर्च अनुज्ञेय रु.२०००/- 
(एन.आय.सी.यु. म्हणजेच प्रतिदिन प्रमाणे ९ दिवस 
आय.सी.यु.) 

३. रुग्णालयातील वास्तव्य खर्च १९,००० रुग्णालयातील वास्तव्य | १०,०००/- 
प्रतिदिन रु.३८००/- प्रमाणे ५ दिवस खर्च अनुज्ञेय रु.२०००/- 
(आय.ई.सी.-९ म्हणजेच प्रतिदिन प्रमाणे ५ दिवस 
आय.सी.यु.) (आय.ई.सी.-९ म्हणजेच 

आय.सी.यु.) 

४.) डॉक्टर व्हिजिट चार्जेस शिक डॉक्टर व्हिजिट चार्जस- | ३,५००/- 

अनुज्ञेय रु.५००/-प्रतिदिन 

४.) रुग्णालयातील उपचार FG] ३२,३४,५००/- | रुग्णालयातील उपचार व | २,९७,९००/- 
औषधोपचारावरील खर्च औषधोपचारावरीलळ wd 

९० टक्के रक्‍कम अनुज्ञेय 
६. | बाहेरून खरेदी केलेल्या | १७,६१३/- | बाहेरून खरेदी केलेल्या | १५,८५२/- 
औषधांवरील खर्च औषधांवरील खर्च 
७. | अग्नमाह्य रक्‍कम (Admission i= | शिका 
charges) 
एकूण खर्च ४,१९,३४३/ ३,४३,७५२/- 
वैद्यकीय अग्निम प्रादेशिक कार्यालय, १,५०,०००/- 
अमरावती यांचे कार्यालयीन आदेश] 
क्र.लेखा-ब-७/ए.एन.बेळे/ अग्नीम/ 
२०१८/ ४१७,दि.२२/०१/२०१८ 
अन्वये अमरावती ट्रेझरी व्हाऊचर| 
क्र.१३८,दि.३०.०१.२०१८. 


४. श्री. अनिल नारायण बेले, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जि.अमरावती 
यांच्या पत्नीच्या आजारापणासाठी अवंती इन्स्टिटयुट ऑफ कार्डिओळॉजी, धंतोली, नागपूर या 
खाजगी रुग्णालयात Mitral Valve Replacement या आजारासाठी दि.०३.०३.२०१ ८ ते 
दि.१९.०३.२०१८ या आंतररुग्ण कालावधीत उपचार करण्यात आले आहे. या कालावधीत 
आंतररुग्ण म्हणून त्यांच्यावर उपचार झालेले असून सदर रकमेची प्रतिपूर्ती मिळण्याकरीता 
विनंती SSA आहे. संचालनालयाने उपचारार्थ खर्च झालेल्या एकूण रु.४,२१,६७०/- इतक्या 
खर्चाच्या अनुषंगाने रु.४,१९,३४३ /- इतक्या अनुज्ञेय रकमेच्या प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला असून त्यास उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांची परि.१ मध्ये नमूद केल्याच्या अधिन 
राहून मान्यता प्राप्त झाळेळी आहे. सदर बाब विचारात घेता श्री. अनिल नारायण बेले, शिल्प 
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जि.अमरावती यांच्या पत्नीच्या आजारापणासाठी अवंती 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन आदेठा क्रमांकः वैखप्र-२०००/प्र.क्रं.४ १/२०२०/व्यशि-४ 

इन्स्टिटयुट ऑफ काडिओलाजी, धंतोली, नागपूर या खाजगी रुग्णालयात Mitral Valve 
Replacement या आजारासाठी दि.०३.०३.२०१८ ते दि.१९.०३.२०१८ या आंतररुग्ण 
कालावधीत उपचार करण्यात आले आहे. रकमेची वैदयकीय प्रतिपूर्ती प्रस्तावास सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग शासन निर्णय दिनांक २९.०७.१९९९, दि.१९.०३.२००५, दि.१६.११.२०११ व 
दि.१६.०३.२०१६ मधील तरतूदींच्या तसेच उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांनी दि.२१.०९.२०२१ 
अन्वये दिलेली मान्यता आणि केलेली परिगणना त्यानुसार केल्याच्या शिफारश्ीच्या अनुषंगाने 
तसेच प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती यांचे कार्यालयीन आदेडा क्र.लेखा-ब-७/ए.एन.बेले/ 
अग्रीम/ २०१८/ ४१७,दि.२२/०१/२०१८ अन्वये अमरावती ट्रेझरी व्हाऊचर क्र.१३८, 
दि.३०.०१.२०१८ नुसार मंजूर केलेला अग्निम रु.१५००००/- इतकी रक्‍कम वैद्यकीय प्रतिपूर्ती 
रक्‍्कमेमधून वळती करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून रू.३,४३,७५२/- ( रुपये तीन लाख 
त्रेचाळीस हजार सातठऱो बावन्न फक्त) इतक्या कमाल रकमेच्या मर्यादेत मान्यता देण्यात येत आहे. 
५. सदर प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदी काटेकोरपणे तपासून योग्य असल्याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., 
मुंबई यांची राहील. 

६. श्री. अनिल नारायण बेले, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जि.अमरावती 
यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली काढण्यात येतात त्या Sears} सदरचा खर्च 
खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. सदर आदेश, प्रधान सचिव, ores विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग तसेच 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर आदेडशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११५१४३४५०३९०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR A. नाड oem 
SANKHE 


(श्री. प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणसंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (वैद्यकीय देयकाच्या 
मूळ कागदपत्रांसह). 
२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती. (संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणसंचालनाळलय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत) 


३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (मुंबई/नागपूर). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेठा क्रमांकः वैखप्र-२०००/प्र.क्रं.४ १/२०२०/व्यशि-४ 

४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र (मुंबई/नागपूर). 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

६) श्री. अनिल नारायण बेळे, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जि.अमरावती 
(संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत) 

७) निवडनस्ती-( व्यशि-४) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


